शालेय पोषण आहार योजनेतंर्गत शाळांमधील 
स्वयंपाकगृह उपकरणे बदलण्यासाठी निधी 
वितरण (सन २०१९-२०) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१९/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०५ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा:- 


१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि. ०१/०४/२०१९ 


2) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. F.No.8-9/2092-Desk (MDM) दि.०५/१२/२०१९. 
प्रस्तावना :- 


शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाने सन २०१२-१३ व 
सन २०१३-१४ मध्ये एकूण ८४,९७० शाळांमध्ये स्वयंपाकगृह उपकरणे पुरविण्यासाठी मान्यता 
दिलेली होती. सदर शाळांमध्ये स्वयंपाकगृह उपकरणे बदलण्यासाठी सन २०१९-२० या वर्षाच्या 
प्रकल्प मान्यता मंडळाने केंद्र व राज्य हिस्सा मिळून एकूण रु. १२३२३.४५ लक्ष इतका निधी मंजूर 
केला आहे. सदर मंजूर निधीपैकी केंद्र हिस्स्याचा रु.७३९४.०७ लक्ष इतका निधी संदर्भाधीन क्र. २ 
अन्वये राज्य शासनास वितरीत केला आहे. सदर निधीची केंद्र शासनाने विगतवारी सर्वसाधारण 
(General Head) लेखाशिर्षाखाली रु.५५३२.२४ लक्ष, अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या (5057) 
लेखाशिर्षाखाली रु.९७६.७६ लक्ष आणि आदिवासी जमाती उपयोजनेच्या (572) लेखाशिर्षाखाली 
रु. ८८५.०७ लक्ष अशी केली आहे. 


केंद्र शासनाने प्रस्तुतप्रमाणे अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या ळेखाशिर्षाखालील (5057) केंद्र 
हिऱ्याचा रु.९७६.७६ लक्ष निधी वितरीत केला आहे. शालेय पोषण आहार योजनेसाठी केंद्र : राज्य 
:: ६० : ४० हिऱ्याचे प्रमाण विचारात घेता, केंद्र हिऱ्याच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा म्हणून रु.६५१.१७ 
लक्ष निधी वितरीत होणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने केंद्र व राज्य हिस्सा मिळून एकूण रु.१६२७.९३ 
लक्ष निधी वितरीत करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 


शालेय पोषण आहार योजनेतंर्गत शाळांमधील स्वयंपाकगृह उपकरणे बदलण्यासाठी केंद्र 
हिस्सा व राज्य हिस्सा मिळून खालीलप्रमाणे रु.१६२७.९३ लक्ष (रुपये सोळा कोटी सत्तावीस लक्ष 
त्र्याण्णव हजार) निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१९/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


अर्थसंकल्पित वितरीत करण्यात 


अ.क्र. ally तरतूद येत असलेला निधी 
| मागणी क्रमांक ई - २ २२०२ -। रु. १२०००लक्ष | रु.९७६.७६ लक्ष 
सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ - प्राथमिक 
शिक्षण, ७८९ - अनुसूचित जाती 


उपयोजना, (०१) अनुसूचित जाती 
उपयोजनांतर्गत योजना, (०१) (०२) शालेय 
पोषण आहार कार्यक्रम (MDM) 'केंद्र 
पुरस्कृत योजना) (अनुसूचित जाती 
उपयोजना) (SCSP) (केंद्र हिस्सा ६०%) 
(२२०२ 1492) 


२. | मागणी क्रमांक ई - २ २२०२ -| रु. ८०००लक्ष ।रु.६५१.१७लक्ष 
सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ - प्राथमिक 
शिक्षण, ७८९ - अनुसूचित जाती 
उपयोजना, 

(०१ अनुसूशित जाती उपयोजनांतर्गत 
योजना, (०१) (०३) शालेय पोषण आहार 
कार्यक्रम (MDM) (केंद्र पुरस्कृत योजना) 
(अनुसूचित जाती उपयोजना) (5057) 
(राज्य हिस्सा ४०%) (2202 1429) 


एकूण रु.२०००० लक्ष रु.१६२७.९३ लक्ष 


२. सदरचा निधी वितरणासाठी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी 
म्हणून तसेच उपसंचालक (वित्त व लेखा), शाळेय पोषण आहार कक्ष, प्राथमिक शिक्षण 
संचालनालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

३. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि. ०१/०४/२०१९ च्या परिपत्रकास 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद ५ ते १७ मधील अटींची तसेच, 
परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक १३ मध्ये नमूद अटींची पूर्तता होत आहे. सदर 
परिपत्रकातील परिच्छेद क्र. १२ नुसार केंद्र शासनाचा निधी प्रत्यक्षात प्राप्त झाला असल्याचे 
अभिप्राय वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने अनौपचारिक संदर्भ क्र.४३४/अर्थोपाय, दिनांक 
०९/१२/२०१९ अन्वये दिले आहेत. तसेच, सदरचा निधी वितरीत करण्यासाठी सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभाग यांनी अनौपचारिक संदर्भ क्र.१७४/७)5/ दि.२३/१२/२०१९ अन्वये मान्यता 
दिली आहेत. सदर निधीचा विनियोग वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०१/०४/२०१९ च्या 
परिपत्रकातील सूचनांनुसार करण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१९/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२०५११२९४०४७२१ असा आहे. हा TST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


डू Digitally signed by Rajendra Shankarrao 

Rajendra aif 

S h n k | r a ‘ode=400032, 
anKarrao se 


'55ce63fa70c45cf755d9373, 
al 


a 
Pp awar cn=Rajendra Shankarrao Pawar 
Date: 2020.02.12 15:48:37 +05'30' 


(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 

मा. मुख्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

मा. अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मा. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचाळक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र % , मुंबई/नागपूर 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

शिक्षणाधिकारी (प्राथ., जिल्हा परिषद (सर्व) 

वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती - एस.डी. ३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


